केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय कुटुंब लाभ योजना सन 2098- 
२०या आर्थिक वर्षातील माहे नोव्हेंबर,२०१९ ते मार्च , 
२०२०करीता अनुदानाचे वितरण. 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: राकुला-२०१९/प्र क्र.५०/विसयो 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:- २७ जानेवारी, २०२०. 


वाचा :- 


१. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र.मकोनी-१०१०/प्र.क्र.३२/कोषा-प्र.५, दि.१२ जुले, २०११. 

. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र.अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.९२/अर्थ-३, दि. ०८ जुले, २०१९. 

. शासन ज्ञापन, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, क्रमांक बीजीटी २०१९/प्र.क्र.४९/ 

अर्थसंकल्प, दिनांक १८ जुळे, २०१९. 

४. शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, क्र.राकुला-२०१९/प्र.क्र.५०/विसयो, 
दिनांक १७.०५.२०१९. 

५. शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, क्र.राकुला-२०१९/प्र.क्र.५०/विसयो, 
दिनांक २४ जुले, २०१९. 

६. शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, क्र.विसयो-२०१८/प्र.क्र.६२/विसयो, 
दिनांक २० ऑगस्ट, २०१९. 


A) 


AN 


शासन निर्णय :- 


सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षाकरिता केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय कुटुंब लाभ योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी 
रुपये २५,००,००,०००/- (रुपये पंचवीस कोटी फक्त ) एवढी अर्थसंकल्पीय तरतूद मंजूर झालेली आहे. वित्त 
विभागाचे संदर्भ क्रमांक २ येथील शासन परिपत्रकान्वये राष्ट्रीय कुटुंब लाभ योजनेसाठी एप्रिल ते डिसेंबर, 
२०१९ या कालावधीच्या खर्चासाठी एकूण तरतूदीच्या ६० टक्के म्हणजेच रुपये १५,००,००,०००/- इतका निधी 
उपलब्ध झाला असून त्यापैकी संदर्भ क्रमांक ४ व ५ येथील शासन निर्णयान्वये माहे एप्रिल ते ऑक्टोबर, २०१९ 
या कालावधीच्या खर्चासाठी रुपये १५,००,००,०००/- इतका निधी वितरीत करण्यात आला आहे. आता वित्त 
विभागाने उर्वरीत ४० TERM २० टक्के रुपये ५,००,००,०००/- (रुपये पाच कोटी फक्त) म्हणजे एकूण 
तरतूदीच्या ८० टक्के निधी वितरीत करण्यास मंजूरी दिली आहे. त्यानुषंगाने राष्ट्रीय कुटुंब लाभ योजनेसाठी 
उर्वरित रुपये ५,००,००,०००/- (रुपये पाच कोटी फक्‍त) माहे नोव्हेंबर, २०१९ ते मार्च, २०२० या कालावधीच्या 
खर्चासाठी या शासन निर्णयान्वये सोबतच्या विवरणपत्राप्रमाणे वितरीत करण्यास शासन याद्वारे मान्यता देत 
आहे. तसेच मासिक विवरणपत्रानुसार निधी पुढे / मागे ओठून घेण्याची सुविधा अर्थसंकल्पीय अंदाज वितरण व 
सनियंत्रण प्रणाळीवर देण्यात आलेली आहे. 
२. सर्व जिल्हाधिकारी यांना कळविण्यात येते की, सोबतच्या विवरणपत्रातील स्तंभ क्र.३ New CO Code 
वर संबंधित जिल्हयाना निधी वितरीत करण्यात आळेला आहे. त्यांनी वितरीत केलेल्या अनुदानाचे वाटप 
त्यांच्या जिल्हयातील तालुक्यांना लाभार्थ्यांच्या प्रमाणानुसार करावे. सदरचे अनुदान वितरण जिल्हाधिकार्‍यांनी 


शासन निर्णय क्रमांकः राकुला-२०१९/प्र क्र.५०/विसयो 


कळविलेल्या लाभार्थ्यांच्या संख्येनुसार करण्यात आले आहे. संदर्भ क्र.१ येथील परिपत्रकानुसार उणे पध्दतीने 
प्राधिकारपत्र काढण्यास मुभा आहे. 
३. सदर निधीमधून झालेला खर्च "मागणी क्रमांक एन-३ मुख्य लेखाशीर्ष २२३५-सामाजिक सुरक्षा व 
कल्याण, ०२-समाजकल्याण, १०४-वृध्द विकलांग व निराश्रीत व्यक्तींचे कल्याण (०८)(०५) राष्ट्रीय कुटुंब लाभ 
योजना-दारिद्रय रेषेखाळील कुटुंबाला अर्थसहाय्य (केंद्र पुरस्कृत योजना) (कार्यक्रम) (२२३५ ३००५) ५०-इतर 
खर्च या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकावा. 
४. सर्वजिल्हाधिका-यांना कळविण्यात येते की, त्यांनी संदर्भ क्र.३ येथील वित्त विभागाच्या परिपत्रकातील 
अटी व शर्तीची पुर्तता करुन कोषागारात देयके सादर करण्याची दक्षता घ्यावी. तसेच त्यांनी हा खर्च कोणत्याही 
परिस्थितीत त्यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात आलेल्या अनुदानापेक्षा जास्त होणार नाही, याबाबत दक्षता घ्यावी. 
५. सर्व जिल्हाधिकार्‍यांना असेही कळविण्यात येते की, त्यांनी त्यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात आलेल्या 
अनुदानातून केलेल्या खर्चाचा महालेखापालांच्या कार्यालयात नोंदविलेल्या खर्चाशी ताळमेळ घालून त्याप्रमाणे 
ताळमेळाचे विवरणपत्राची प्रत या विभागाच्या लेखा परीक्षण कार्यासनास व या कार्यासनास पाठवावी. तसेच 
उपयोगिता प्रमाणपत्र महालेखापालांच्या कार्यालयास त्वरित पाठवावीत व त्याची प्रत या विभागाच्या नियोजन 
कार्यासनास व या कार्यासनास पाठवावी. खर्चाच्या ताळमेळाचे काम व्यवस्थितरित्या पार न पाडल्यास, तसेच 
उपयोगिता प्रमाणपत्र महालेखापालांच्या कार्यालयास विहित वेळेत सादर न केल्यास, त्याची संपूर्ण जबाबदारी 
संबंधीत जिल्हाधिकाऱ्यांवर राहील. 
६. हा $झासन निर्णय वित्त विभाग अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक ७२९/२०१९/व्यय १४, दिनांक १९.१२.२०१९ 
अन्वये दिलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करुन देण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२००१२८१२०७३८४८२२ असा आहे. हा Beal 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Sunil Vitthal Ukirad 
arash Social Wel 


ICode=: 
2.5.4.20=F1675ab906bc1 fbc91a08ebb1af88bab8226074b0: 


Sunil Vitthal 
a 86 13e6304e94f278, 
INumbe -902164c64c3fba37f940b9e5a180d28dd1440382e6 
| fa e 3e7302a5e29f41123a9b06, ‘Sunil Vitthal Ukirade 
Di 2020.01.28 12:15:10 +05'30' 


(सु. वि. उकिरडे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. विभागीय आयुक्त, पुणे/कोकण/नाशिक/नागपूर/अमरावती व औरंगाबाद 

२. सर्व जिल्हाधिकारी 

३. संचालक, लेखा व कोषागारे, नवीन प्रशासकीय भवन, ५ वा मजला, महाराष्ट्र राज्य ,मुंबई 

४. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई (२ प्रती) 

५. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

६. महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२, (लेखा परिक्षा / लेखा अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर. 

७. वित्त विभाग, अर्थसंकल्प ३ ,४, ५ अर्थोपाय व व्यय १४, मंत्रालय, मुंबई. 

८. सह सचिव (अर्थसंकल्प), सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

९. सहाय्यक संचालक (वित्त व लेखा), लेखापरिक्षण कक्ष, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१०. निवड नस्ती, विसयो 


पृष्ठ २ पैकी २ 


विवरणपत्र 


सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षाकरिता अनुदानाचे वितरण 


राष्ट्रीय कुटूंब लाभ योजना 


शासन निर्णय, क्र.राकुला-२०१९/प्र.क्र.५०/विसयो, दिनांक : २७ जानेवारी, २०२० सोबतचे सहपत्र 


(रक्‍कम रुपयात) 


या आदेशान्वये 
एकूण वितरीत 


९०३१ 


९०३१ 


९०३१ 


९०३१ 


९०३१ 


4 मुंबईउपनगर 


aw 


९०३१ 
९०३१ 


९०३१ 
९०३१ 


९०३१ 
९०३१ 


९०३१ 
९०३१ 


९०३१ 
९०३१ 


fel} o4 
=| 2) 
ay dah, 
ia 
om 
A 


रायगड 


रत्नागिरी 


Aa 


१२८ 
943 


११५६०६ 
१३८१८६ 


११५६०६ 
१३८१८६ 


११५६०६ 
१३८१८६ 


११५६०६ 
१३८१८६ 


११५६०६ 
१३८१८६ 


त्र स 


| 999] 
५१९ 


१००२५२ 
४६८७५० 


१००२५२ 
४६८७५० 


१००२५२ 
४६८७५० 


१००२५२ 
४६८७५० 


१००२५२ 
४६८७५० 


4, 


नाशिक 


4 


९४१ 
२२३८ 


८४९८८७ 
२१४९५६ 


८४९८८७ 
२१४९५६ 


८४९८८७ 
२१४९५६ 


८४९८८७ 
२१४९५६ 


८४९८८७ 
२१४९५६ 


धुळे 


पालघर 
कोंकण विभाग 


oG 


G| 


Oo 
० 


333 
१३१४ 


३००७५८ 
११८६७७७ 


३००७५८ 
११८६७७७ 


३००७५८ 
११८६७७७ 


३००७५८ 
११८६७७७ 


३००७५८ 
११८६८७२ 


| a 
१ 
२ 
षु 
६ सिंधुदूर्ग 
c 
९ 
|_११ | 


जळगाव 
१ [अहमदनगर 


३८२ 
१२९ 


३४५०१४ 
११६५१० 


३४५०१४ 
११६५१० 


३४५०१४ 
११६५१० 


३४५०१४ 
११६५१० 


३४५०१४ 
११६५१० 


नंदुरबार 


२३९६ 
34 


२१६४०१५ 
२७९९८ 


२१६४०१५ 
२७९९८ 


२१६४०१५ 
२७९९८ 


२१६४०१५ 
२७९९८ 


२१६४११० 
२७९९८ 


पुणे 
सोलापूर 


१ 
| १४ | 
१ 


२७२ 
YC 


२४५६६४ 
५२३८४ 


२४५६६४ 
५२३८४ 


२४५६६४ 
५२३८४ 


२४५६६४ 
५२३८४ 


२४५६६४ 
५२३८४ 


8 
५ [सातारा 
१६ सांगली 


कोल्हापूर 


९० 
| 90] 


CIRCE 
९०३१ 


८१२८६ 
९०३१ 


८१२८६ 
९०३१ 


८१२८६ 
९०३१ 


८१२८६ 
९०३१ 


पुणे विभाग 


४६१ 
५६३ 


४१६३६३ 
५०८४८९ 


४१६३६३ 
५०८४८९ 


४१६३६३ 
५०८४८९ 


४१६३६३ 
५०८४८९ 


४१६३६३ 
५०८४८९ 


वर्घा 


१८ ।|नागपूर 
९ 


aq 


०0 


9319 
७७५ 


१२३७३५ 
६९९९६३ 


१२३७३५ 
६९९९६३ 


१२३७३५ 
६९९९६३ 


१२३७३५ 
६९९९६३ 


१२३७३५ 
६९९९६३ 


२० चंद्रपूर 
भंडारा 


३४५ 
५६२ 


३११५९६ 
५०७५८६ 


३११५९६ 
५०७५८६ 


३११५९६ 
५०७५८६ 


३११५९६ 
५०७५८६ 


३११५९६ 
५०७५८६ 


२२ गडचिरोली 
३ गोंदिया 


२७९०८२ 
२४३०४५१ 


२७९०८२ 
२४३०४५१ 


२७९०८२ 
२४३०४५१ 


२७९०८२ 
२४३०४५१ 


२७९०८२ 
२४३०४५१ 


ae Ta 
७७ र 
8 
७ 
a 


१ 
२ 
२ 
PTGS विभाग 
२ 
२ 


४५८ 


९४९२४१ 
४१३६५६ 


९४९२४१ 
४१३६५६ 


९४९२४१ 
४१३६५६ 


९४९२४१ 
४१३६५६ 


९४९२४१ 
४१३६५६ 


२६ |यवतमाळ 


= अमरावती 


62] 
2 
a 
J 


&C3 
१८८ 


६१६८७१ 
१६९७९७ 


६१६८७१ 
१६९७९७ 


६१६८७१ 
१६९७९७ 


६१६८७१ 
१६९७९७ 


६१६८७१ 
१६९७९७ 


9 lgaerm 
२८ |वाशिम 


अमरावती विभाग 


२४१ 
२६२१ 


२१७६६६ 
२३६७२३१ 


२१७६६६ 
२३६७२३१ 


२१७६६६ 
२३६७२३१ 


२१७६६६ 
२३६७२३१ 


२१७६६६ 
२३६७२३१ ११८३६१५५ 


२९ ।औरगाबाद 


३२२ 
३६८ 


२९०८२३ 
३३२३६९ 


२९०८२३ 
३३२३६९ 


२९०८२३ 
३३२३६९ 


२९०८२३ 
३३२३६९ 


२९०८२३ १४५४११५ 


३ 
१ 
० 
१ 


३०४ 
| 90] 


२७४५६६ 
९०३१ 


२७४५६६ 
९०३१ 


२७४५६६ 
९०३१ 


२७४५६६ 
९०३१ 


३३२३६९ १६६१८४५ 
२७४५६६ १३७२८३० 


९०३१ 


८ 
४ 
५ अकोला 
८ 
२ 
8 


१९१ 
५१९ 


१७२५०७ 
४६८७५० 


१७२५०७ 
४६८७५० 


१७२५०७ 


१७२५०७ 
४६८७५० 


१७२५०७ 
४६८७५० 


२ 
३ 

३ 

३ 

३४ |जालना 

३५ ।लातूर 


३६ |हिंगोली 


EF बीड 
न 
परभणी 


984 
i) 


१७२५०७ 
५१४८१ 


१७२५०७ 
५१४८१ 


१७२५०७ 
५१४८१ 


१७२५०७ 
५१४८१ 


औरंगाबाद विभाग 


= 


| See 
११०७२ 


१७७२०३४ 
९९९९९८१ 


१७७२०३४ 
९९९९९८१ 


१७७२०३४ 


१७७२०३४ 


९९९९९८१) ११६६५५२८ 


